सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी केंद्र 
शासनाकडुन प्राप्त रु. ७,६०,१०,०००/- 
इतका निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/पोल-३, 
मंत्रालय , २ रा मजला, मुख्य इमारत, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २२ डिसेंबर, २०१६. 


वाचा:-१) गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/पोल-३, दि.२८ सप्टेंबर,२०१६ 
2) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पोमसं/१७/६१६२/सीसीटीएनएस 
प्रकल्प/१५/१०,दिनांक ०८ डिसेंबर,२०१६ 

शासन शुद्धीपत्रक : 

केंद्र शासनाच्या ई-गव्हर्नन्स योजने अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या सीसीटीएनएस प्रकल्पासाठी 
केंद्र शासनाकडून प्राप्त रु.७,६०,१०,०००/- (रुपये सात कोटी साठ लाख दहा हजार फक्त) एवढा 
निधी सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, मुंबई यांना 
वितरित करण्यास उपरोक्त संदर्भाधिन क्र.१ येथील दिनांक २८ सप्टेंबर,२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये 
मंजूरी देण्यात आली आहे. 
२. उपरोक्त दिनांक २८ सप्टेंबर,२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.४ च्या stad} 
“सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.३३०/१६/व्यय-७, दिनांक २४ जून,२०१६ 
अन्वये वित्त विभागाने दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे” असे वाचावे. 
३. सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१६१२२२१६१९१३६७२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Dhiraj K Abhang 0९-25 


= Maharashtra, O = Government Of 


Maharashtra, OU = Home Department 
Date: 2016.12.22 16:25:29 +05'30' 


(धीरज कां. अभंग) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, 


प्रत, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 


शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-३६१६/प्र.क्र.८१/पोल-३, 


३. मा.राज्यमंत्री, गृह (शहरे) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उपसचिव 

५. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

६. प्रधान सचिव (विशेष) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

७. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ, वरळी, 
मुंबई 

९. अपर पोलीस महासंचालक (नि व स॑) , महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

१०.अपर पोलीस महासंचालक ,एससीआरबी, सीआयडी, महाराष्ट्र राज्य,पुणे. 

११.सह व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण 
महामंडळ,मुंबई. 

१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१४. वित्त विभाग, व्यय-७/ वित्तीय सुधारणा. 

१५.अवर सचिव, अर्थ-१ ,गृह विभाग. 

१६. निवडनस्ती, पोल-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


